शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्यातील विद्यमान पदवी 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थेत 
सध्या सुरू असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाची waar 
क्षमता कमी करण्यास फार्मसी कौंसिळल ऑफ इंडिया, नवी 
दिल्ली यांनी दिलेल्या परवानगीस अनुसरून शासन 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.४८/२०)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक १०/एनजीपी/पीसीआय/२०२०/४००, दिनांक ०८.०७.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष 2020-29 पासून राज्यातील 
विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थेत सध्या सुरू असलेल्या 
पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता कमी करण्यास/ go करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सोबत 
जोडलेल्या Annexture A मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे पदविका 
अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता कमी करण्यास/ go करण्यास मान्यता शासन मान्यता देण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या 
Annexture A, मध्ये नमूद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान पदवी 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थेत सध्या सुरू असलेल्या पदविका 
अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता कमी करण्यास/ ६० करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून खालील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली 
यांनी विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या 
अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची WAST 
क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.४८/२०)तांशि-५ 


& र 


Go 


११ 


१२ 


, शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल 


ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत 
संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची 
पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या 
करण्यात येईल. 


. संबंधित संस्थेने संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱयक ते प्रक्रिया 


शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 
सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिडान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवशयक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 


. सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रगाखाळी wes व संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या 
जातील. 


रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिडान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱयक राहील. 


.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, 


मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी, नोंदणी 


शुल्क अदा केलेली नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल 
करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.४८/२०)तांशि-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१४११३३४०७६०८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


, Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
A ‘al | | R ag h U ‘al at h DN: CN = Anil Raghunath Katkar, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Higher & Technical 


Kat ka [ Education Department 


Date: 2020.08.14 11:44:35 +05'30" 
(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

३. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. सर्व संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

१०.फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 
एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२, 

११.सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षणभाग), नवी दिल्ली, 

१२.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 

१३.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Institute Name 
1 1264 | PCI-575 |VIDARBHA INSTITUTE 
OF PHARMACY 
2 2118 | PCI-2115 |SHRI BHAIRAVNATH 
NISRG 
MANDAL'DIPLOMA IN 
PHARMACY INSTITUE 
(D.PHARM) 
3 2143 | PCI-2121 }SHRI DHANESHWARI 
MANAV VIKAS 
MANDALS ,DIPLOMA 
IN PHARMACY 
INSTITUTE 
2202 | PCI-1935 |SAYALI CHRITABLE 
TRUST'S COLLEGE OF 
PHARMACY(DIPLOMA) 
| 


2219 | PCI-2114 |S.B.N.M. D. 
PHARMACY COLLEGE 
ALANI 


ADITYA DIPLOMA 
INSTITUTE OF 
PHARMACY 


PCI-49 


PCI-1278 | MAHARASHTRA 
INSTITUTE OF 
PHARMACY (D. 


PHARM.) 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2020/(प्र.क्र.48/20)तांशि-5, दि. 14 ऑगस्ट, 2020 सोबतचे 
Annexure A 
List of D. Pharmacy Course - Decrease in Intake approved by PCI for A.Y. 2020-21 


Institute Address District |Institutio ej a Program Level Name of Intake 
n Type Status 2 Status 3 Course 

20 
ANJANKHED, BORALA |WASHIM |Unaided - |Non- PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 120 
PHATA, HINGOLI co Private Autonomous ea aa sal 
ROAD 
AT.POST HATTA HINGOLI |Unaided - |Non- PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 120 
TQ.BASMAT Private Autonomous 
DIST.HINGOLI 
AT POST GEORAI AURANGA|Unaided - |Non- PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 120 
TANDA PAITHAN BAD Private Autonomous 
ROAD AURANGABAD 
GUT AURANGA|Unaided - |Non- PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 120 
NO.141,150,BEHIND Private Autonomous 
SAPNA 
DHABA,NASHIK 
HIGHWAY,MITMITA,A 
URANGABAD. 
AT GADPATI ALANI OSMANA |Unaided - |Non- PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 120 
TQ. & DIST. Private Autonomous शिंग pros pene 
OSMANABAD 
SUY NO. 121, SARDA Unaided - |Non- PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 180 
ESTATE, NALWANDI Private Autonomous 
ROAD, BEED. 
CHOUGAN FATA Non- 120 


,BETADA,ARMORI 
ROAD,BRAHMAPURI 


Autonomous 


CHANDRA |Unaided - PHARMACY |DIPLOMA PHARMACY 
PUR Private 


Intake 


Approved | approved 
for 2019-| by PCI AY 


2020-21 


Variation r | mark 


Decrese 
in Intake 


Decrese 
in Intake 


Decrese 
in Intake 


Decrese 
in Intake 


Decrese 
in Intake 


Decrese 
in Intake 


Decrese 


in Intake 


1of2 


PCI Code {Institute Name 


5278 | PCI-2039 |R.C.PATEL INSITUTE 

[| OF PHARMACY 
5293 | PCI-666 }|GANGAMAI 

ie INSTITUTE OF 
PHARMACY 

10 5379 | PCI-990 |JAMIA COLLEGE OF 
wine: 


11 5424 | PCI-1605 |PRATIBHATAI PAWAR 
COLLEGE OF 
PHARMACY 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2020/(प्र.क्र.48/20)तांशि-5, दि. 14 ऑगस्ट, 2020 सोबतचे 
Annexure A 
List of D. Pharmacy Course - Decrease in Intake approved by PCI for A.Y. 2020-21 


il nstitute 
Status 3 


Program Level 


a 2 


n Type 


DHULE Unaided - 
Private 
DHULE Unaided - 
Private 
MOLGI ROAD TALUKA |NANDURB|Unaided - 
AKKALKUWA AR 


SURVEY NO AHMEDN |Unaided - 
3&6/2, WADALA AGAR Private 
MAHADEV,SHRIRAMP. 

UR NEWASA 

ROAD, TAL- 

SHRIRAMPUR, DIST- 

AHMEDNAGAR 


NEAR KARWAND 
NAKA,SHIRPUR 
DIST.DHULE 

A/P NAGAON,TAL.& 
DIST.DHULE. 


Non- PHARMACY |DIPLOMA 
Autonomous 
Non- PHARMACY |DIPLOMA 
Autonomous 
Non- PHARMACY |DIPLOMA 
Autonomous 


Non- PHARMACY |DIPLOMA 
Autonomous 


Name of 


Intake 
Approved | approved 
for 2019-| by PCI AY 

20 2020-21 


PHARMACY 12 
PHARMACY 12 
PHARMACY 12 


PHARMACY 12 


Intake Variation | 


Course 


शशि Decrese 


oO 


in Intake 


(o) 
(ep) 
(=) 


Decrese 
in Intake 


आ» | 
(>) 
io) 


Decrese 
in Intake 


४9 | 
छळ 
Oo 


Decrese 


in Intake 


2 of 2 


